केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
जळगांव शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाची 
प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 92 फेब्रवारी, २०१९ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र:- अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३, 
दिनांक २६ मार्च, २०१८. 

प्रस्तावना:- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या जळगांव शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या उपांगांच्या किंमतीत 
झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने जळगांव शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता सुधारीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून 
मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या जळगांव शहराच्या मलनिस्सारण 
प्रकल्पास दिनांक २६ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेली प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन शासन 
निर्णयातील इतर अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र. २ व ३ मधील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार सुधारीत करण्यात येत आहे. 


०२. जळगांव शहर मलनिस्सारण प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Amount (In Rs.) 
Name of Sub Works (सन २०१८-१९ च्या मजीप्रा व 
सां.बा.वि. च्या दरसूचीनुसार) 


|. 
No. 


Connecting Mains and Sewer Lines for SD IV 
1 | (150 mm to 400 mm HDPE SN8 pipe L=124103 m & 500 mm, 63,08,56,509 
1400 mm RCC pipe L=7687 m) 


Connecting Mains and Sewer Lines for SD | 
2 | (150 mm to 400 mm HDPE SN8 pipe L=10406 m & 500 mm, 7,47,87,/768 
600 mm RCC pipe L=1735 m) 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 


Screen Chambers 
2 (RCC 11.0 X 4.25 X 1.0 m) 4... 
Wet well with overhead Pump house on near Lendi Nalla 
a (RCC dia = 15 m, depth = 10.23 m) dca 
Rising Main 
2 (Lendi Nalla to STP - 900 mm dia 0.1. K-9, L= 150 m) 4444. 
Pumping Machineries & MSEB charges 
ise (Lendi Nalla to STP - 100 H.P., 200 H.P. & 460 HP) रे LB 
Sewage Treatment Plant 
है Considering SBR Technology Cap 48 MLD pe OPL Ose 
8 Miscellaneous Works (App. Road, Comp Wall, Hydraulic 
Modeling Charges, Road Crossing, etc.) 
=a Approach Road - RCC Internal Road (L = 400 m, Width = 3 m) 15,12,116 
Compound Wall 
Ee (RCC Compound Wall for STP Site) 3:04. 
ull. | Provision for Hydraulic modeling and trial pit etc. 20,00,000 
IV. | Provision for Road / Railways Crossing 77,50,000 
Property Connections 
Me (110 mm UPVC pipe with Chamber) paula dais 
Total (Including GST) 1,95,68,39,684 
Say Rs. 195.68 Cr. 
=a कार्यादेश दिनांका 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून २४ महिने 
०३. जळगांव शहर मलनिस्सारण योजनेचा मलनिस्सारण योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति आराखड्यानुसार 
सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 
नागरी योजनेची मंजूर | केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत । नागरी स्थानिक 
अ. स्थानिक किंमत अनुज्ञेय नुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय नुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 
क्र. स्वराज्य (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या | सहभाग (प्रकल्प 
संस्थेचे नाव नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
१ २ 3 8 षु & 
जळगांव ग . 7 व 
; मंरानगार . ९५.६८ . ९७.८४ .४८.९२ . ४८.९२ 
पालिका कोटी कोटी कोटी कोटी 
पालिका 


०४. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उर्वरीत बाबी तसेच अटी व शर्ती शासन निर्णय समक्रमांकीत 


दिनांक २६ मार्च, २०१८ च्या परिच्छेद ४ प्रमाणे कायम राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१२१६४९४९०१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pandurang Jotiba 
hi 
J d h 2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db0612f1 ffdf83e54efe7da2b1bc63d 
adgnav Fe crete rite aaa 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by ?०10 ig Jotiba Jadh; 
=I if ‘Urban 
artment, postalCode=400032, 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
७. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
qo. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, जळगांव 
१३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जळगांव विभाग. 
१४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी जळगांव 
१५. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 
१६. आयुक्‍त, जळगांव महानगरपालिका, जि. जळगांव 
१७. निवडनस्ती, नवि-३३. 


«> 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


